आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
उपयोजना सन २०२०-२१ करीता 
निधी वितरण. (मागणी क्र.टी-९) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-७ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
2) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२०, 
दि.५.०६.२०२०, दि.६.०७.२०२०, दि.२२.०७.२०२०, दि.१०.०८.२०२०, दि.१९.०८.२०२० व 
दि.९.०९.२०२०. 


शासन निर्णय- 


वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली 
महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली 
ठरवून दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी 
उपलब्ध करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेतील योजनांकरीता ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दीष्टांकरीता ५० टक्के अर्थसंकल्पित तरतूद तर कार्यालयीन खर्चाच्या उद्दीष्टांकरीता २० टक्के आणि 
इतर उद्दीष्टांकरीता १० टक्के तरतूद संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आली आहे. आता 
माहे ऑक्टोबर मध्ये वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर ०१-वेतन, ३६-सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता go टक्के मर्यादेत व ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १३-कार्यालयीन 
खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टांकरीताचा ३० टक्के मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून 
दिलेला आहे. 


त्यानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-९ मधील सोबतच्या 
विवरण पत्रातील योजनांकरिता सदर उददोष्टांसाठी स्तंभ-५ प्रमाणे १० टक्के निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास AR मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे 
पुढील काही कालावधीकरीता राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्‍यता 
असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय 
योजना करुन खर्च करावा. 

> विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० चे परिपत्रक व आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२१.०४.२०२० व दि.१९.०८.२०२० च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२२१४४३१७०८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Ravindra te 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
° ou=Tribal Development Department, 
D | g a aa) ba [| ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8 
€4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 


Aute ei ee 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

६. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर . 
९. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

११. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८.निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दि. ७ ऑक्टोबर,२०२० सोबतचे 


विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ वितरित नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित | करण्यात येत 
तरतूद असलेली १०% 
तरतुद 
La 2 3 pk | 4 द 


मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च 


०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(३१जिल्हा योजना 
१ | (३१) (०३) जिल्हा ठाणे | ०१-वेतन १६२०० १६२०.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
(2224 ई०७१) ०६-दुरध्वनी, वीज व २४० २४.०० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ३५२२१ ३५२२.१० 
एकुण (२२२५ ई०७१) ५१६६१ ५१६६.१०० 
२ | (39) (०४ जिल्हा १३-कार्यालयीन खर्च ३००० ३००.०० | जिल्हाधिकारी, 
रायगड (२२२५ ई०८९) रायगड 
एकुण (२२२५ ई०८९) ३००० ३००.००० 
3 | (३१) (92) जिल्हा ०१-वेतन ७००६० ७००६.०० | जिल्हाधिकारी, 
नाशिक (२२२५ ई१६९) | 5६_दुरव्वनी, वीज व ववद ११५.५० | नाशिक 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च २६४८५ २६४८.५० 
१४-भाडेपट्टी व कर १५०० १५०.०० 
एकुण (२२२५ ई१६९) ९९२०० ९९२०.००० 
४ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे । ०१-वेतन ८४७० ८४७.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(२२२५ ई१७८) ०६-दुरध्वनी, वीज व २४५ २४.५० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च २८०० २८०.०० 
एकुण (२२२५ ई१७८) ११५१५ ११५१.५०० 
५ । (३१) (१४ जिल्हा ०१-वेतन ५००० ५००.०० | जिल्हाधिकारी, 
जळगाव (२२२५ ई१८७) | ०६-दुरध्वनी, वीज व ४० ४.०० | जळगाव 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च २२५३ २२५.३० 
एकुण (२२२५ ई१८७) ७२९३ ७२९.३०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दि. ७ ऑक्टोबर,२०२० सोबतचे 


विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्िष्ट सन २०२०-२१ वितरित नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित | करण्यात येत 
तरतूद असलेली १०% 
तरतुद 

1१ | २ ३ pk | 4 & 

& | (39) (१५ जिल्हा ०१-वेतन ८००० ८००.०० | जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ ०६-दुरध्वनी, वीज व ८५ ८.५० | अहमदनगर 
ई१९६) पाणी शुल्क 

१३-कार्यालयीन खर्च १०० १०.०० 
एकुण (२२२५ ई१९६) ८१८५ ८१८.५०० 

७ | (३१) (१६) जिल्हा ०१-वेतन १७४४० १७४४.०० | जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार (२२२५ ई२०२) | ०६-दुरध्वनी, वीज व ६८३ ६८.३० | नंदुरबार 

पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च १९७४५ १९७४.५० 
एकुण (२२२५ ई२०२) ३७८६८ ३७८६८०० 

८ | (३१ (२० जिल्हा ०१-वेतन ६००० ६००.०० | जिल्हाधिकारी, 
नांदेड (२२२५ ई२४९) | ee daa aa २5०1 नांदेड 

पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ३७०० ३७०.०० 
एकुण (२२२५ ई२४९) ९९०० ९९०.००० 
९ | (३१) (२४ जिल्हा ०१-वेतन ४५०० ४५०.०० | जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली (२२२५ ई२८५) हिंगोली 
०६-दुरध्वनी, वीज व ३० ३.०० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ६५ ६.५० 
एकुण (२२२५ ई२८५) ४५९५ ४५९.५०० 
१० | (३१) (24) जिल्हा ०१-वैतन २३५५ 234.40 | जिल्हाधिकारी, 
नागपूर (2224 ई२९४) | ०६-दुरध्वनी, वीज व ८० ८.०० | नागपूर 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च १८० १८.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर १०० १०.०० 
एकुण (२२२५ ई२९४) २७१५ २७१.५०० 
११ | (३१) (२६) जिल्हा वर्धा । १३-कार्यालयीन खर्च ८६ ८.६० | जिल्हाधिकारी, वर्धा 
(२२२५ ई३०२) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दि. ७ ऑक्टोबर,२०२० सोबतचे 


विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ वितरित नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित | करण्यात येत 
तरतूद असलेली १०% 
तरतुद 
द्वि २ ३ 1 ४ | 4 द 
एकुण (२२२५ ई३०२) ८६ ८.६०० 
१२ | (३१) (२७ जिल्हा ०१-वेतन ५००० ५००.०० | जिल्हाधिकारी, 
भंडारा (२२२५ ई३११ | १३-कार्यालयीन खर्च १०० १०.०० | भंडारा 
एकुण (२२२५ ई३११) ५१०० ५१०.००० 
१३ | (३१) (२८) जिल्हा ०१-वेतन २७०५० २७०५.०० | जिल्हाधिकारी, 
चंद्रपूर (२२२५ ई३२९) | ०६-दुरध्वनी, वीज व ५०० ५०.०० | चंद्रपूर 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च २२७७० २२७७.०० 
एकुण (२२२५ ई३२९) ५०३२० ५०३२.००० 
१४ | (३१) (२९) जिल्हा ०१-वैतन ३२५०० ३२५०.०० | जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ ०५ ga aaa ao rare गडचिरोली 
ई३३८) पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ३९७१० ३९७१.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २५० २५.०० 
एकुण (२२२५ ई३३८) ७२६३५ | ७२६३.५०० 
१५ | (३१) (३० जिल्हा ०१-वेतन ८००० ८००.०० | जिल्हाधिकारी, 
गोंदिया (२२२५ ई३४७ ।2 ६ दुर्वनी, aa ळे aes गोंदिया 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ५०० ५०.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर 93 ९.३० 
एकुण (२२२५ ई३४७) ८७४३ ८७४.३०० 
१६ | (३१) (३१ जिल्हा ०१-वेतन ९८१२ ९८१.२० | जिल्हाधिकारी, 
अमरावती (२२२५ ०६-दुरध्वनी, वीज व ४८० ४८.०० | अमरावती 
ई३५६) पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च १५९० १५९.०० 
एकुण (२२२५ ई३५६) ११८८२ | _११८८.२०० 


पृष्ठ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दि. ७ ऑक्टोबर,२०२० सोबतचे 


विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२०-२१ वितरित नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित | करण्यात येत 
तरतूद असलेली १०% 
तरतुद 
(ca २ ३ ee ee 4 & 
१७ | (39) (33) जिल्हा ०१-वेतन २३६०० २३६०.०० | जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ (२२२५ og दुरव्वनी, वीज व णक क यवतमाळ 
ई३७४) पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ३२० ३२.०० 
एकुण (२२२५ ई३७४) २४४९० २४४९.००० 
१८ | (३१) (३६) जिल्हा ०१-वेतन २३२०० २३२०.०० | जिल्हाधिकारी, 
पालघर (२२२५ ई४०९) | ०६-दुरध्वनी, वीज व ५६० ५६.०० | पालघर 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ७०७१ ७०७.१० 
१४-भाडेपट्टी व कर ७०० ७०.०० 
एकुण (२२२५ ई४०९) ३१५३१ |  ३१५३.१०० 
एकुण महसुली ४४०७१९ ४४०७१.९०० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


